दिनांक २७/०९/२०१८ रोजी नवीन मुठा उजवा 
कालवा फुटीबाबतची कारणे शोधण्यासाठी व 
उपाययोजना सुचविण्यासाठी समिती गठीत 
करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.३७९/१८/सिंव्य (कामे) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३०/११/२०१८ 


संदर्भ :- शासन निर्णय क्र. : संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.३७९/१८/सिंव्य (कामे), दि.०५/११/२०१८ 


पूरक शासन निर्णय :- 
संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये दि.२७/०९/२०१८ रोजी सकाळी ११ ते ११.१५ चे दरम्यान 
नवीन मुठा उजवा कालवा कि.मी.१३ मध्ये झालेल्या फुटीबाबतची कारणे शोधणे, त्यानुषंगाने उपाय 
योजना शोधणे व मार्गदर्शक सूचना प्रस्तावित करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या 
कार्यकक्षेमध्ये खालील मुद्यांचा समावेश करण्यात येत आहे:- 
१) कालवा फुटीची घटना घडताच जिल्हाधिकारी कार्यालय व पुणे म.न.पा. येथील आपत्ती 
व्यवस्थापन यंत्रणा तात्काळ कार्यान्वीत झाळी का? तसेच आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेने 
काय कार्यवाही केली, ती योग्य होती काय, याची तपासणी करणे. 
२) नवीन मुठा कालव्याच्या लगतच्या जमीनीत अनधिकृत बोअर वेळ, घेऊन खाजगी पाणी 
पुरवठा व्यावसायीक (Tanker lobby) टँकरद्वारे अनधिकृत पाणी पुरवठा करतात काय 
याची तपासणी करणे. 
२. सदर समिती नवीन मुठा उजवा कालवा, फुटीबाबतचा अहवाल दिनांक १५ डिसेंबर २०१८ 
पर्यंत शासनास सादर करील. 
RE सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८११३०१५२२५०४३२७ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


१05 अ, ra, 
2.5.4.20=797fcfeObb4a86dd814129f50d05c1d2 
८364062141 ॥71749कर्श, 


49९5 Z 
serialNumber=ae2c4f4c985d3e984de94324901 
a (0 e 263d48766ec65 1dea49d652faf1 1a96aa98b5, 
cn=Atul Ashok Kapole 
Date: 2018.11.30 17:19:54 +05'30' 


(अ.अ.कपोले) 
शासनाचे उप सचिव 


१. मा.मुख्यमत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.राज्यमंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मुख्य सचिवांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.३७९/१८/सिंव्य (कामे) 


८. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 
९. जिल्हाधिकारी, पुणे, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे, 

१०. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे 

११. उपायुक्त, घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालय,पुणे महानगरपालिका, पुणे 
१२. उपजिल्हाधिकारी तथा प्रांताधिकारी, पुणे शहर, 

१३. मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जल विद्युत व गूण नियंत्रण, सिंचन भवन, पुणे 
१४. मुख्य अभियंता (जलसंपदा विभाग), पुणे 

१५. अधिक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे 

१६. अधिक्षक अभियंता, कोयना संकल्प चित्र मंडळ, पुणे 

१७. शहर अभियंता, पुणे महानगरपालिका, पुणे, 

१८.सिंव्य (कामे) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


